महाराष्ट्र शासन 
= विभाग 


शासन आदेश क्रसांक- आयप एस-१७०९ / प्र.क्र. २२२ / पोल १, 
मंत्रालध, दिनांक ३३ ऑगस्ट, २००९. 


षु 


वाचा :- १) शासन आदेश, गृह विभा, समक्रमांक, दिनांक २७.०७.२००९ व दिनांक २५.०८.२००९. 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक, अआयपीएस-१७०९/प्र.क्र.३५१/पोल १, दिनांक 


२८.०८.२००९ व दिनांक २९.०८.२००५. 


शासन आदेश :- 

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड 
विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम. २००५, कलम ४ (४) व ४(५) मधील तरंतूदींच्या 
अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, राज्य पोलीस सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील, 
अपर पोलीस अधीक्षक/ पोलीस अधीक्षक/योलीस उपआयुक्त दर्जाच्या खालील अधिकाऱ्याच्या त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या पदावर बदलीने नियुक्त्या करण्यात येत आहेत:- | 


श्री. आर. पी. सेनभांवकर, yr: 5 


पोलीस उप आयुक्त, पुणे शहर | See ey ee | 
श्री. लख्मी गौतम, भापोसे पोलीस उप आयुक्‍त, पुणे शहर | 
पोलीस अधीक्षक, बीड | ee पदावर) 


४ | श्री. मकरंद म. रानडे, भापोसे, ____ | समदेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट 
| बदली आदेशाधिन, पोलीस उप्आयुक्त, | क्रमांक-५॥॥, गोरेगांव, मुंबई 

नागपूर शहर ी (Req पदावर) 

श्री. जे. डी. सपेकर, ws” 


| 

| 

| 

| 

= 

श्री. एस. जी. सुर्यवंशी, word, 7 

बदली आदेशाधिन, पोलीस उपआयुक्त, ' नागरी हक्क मह ठाणे, | 

नाशिक शहर | 

| श्री. सुभाष एस. बुरसे, रापोस, कलत अधीक्षक, dA करप्शन ब्युरो | 
प पोलीस अधीक्षक, अंबेजोगाई, जिबीड AS अ || 

| श्री. एस. बी. फुलारी. TOR, । पोलीस उप आयुक्त, नाशिक शहर | 

समादेशक, राज्य राखीव पोलीस =< (Rea पदावर) | 


गट क्रमांक-५॥।, दौंड, जि.पुणे 


श्री. हिरासिग जाधव. रापोसे, | पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक = | 
पोलीस अधीक्षक, ए.एन.ओ., ".ग्पूर | नागपूर शहर | 


q रापोसे, | पोलीस उप आयुक्त, सोलापूर शहर 
अपर पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद (रिक्‍त पदावर) 


श्री.संजय भा. दराडे, भापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद 
सहाय्यक पोलीस अधीक्षक/उपविभागीय (पदोन्नतीने) 
पोलीस अधिकारी, अहमदनगर शहर 
उपविभाग, जि. अहमदनगर _ 


२. श्री.एस.एस.मेंगडे,रापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांची संदर्भाधिन दिनांक ' 
२८.०८.२००९ व दिनांक २९.०८.२००९ रोजीच्या आदेशान्वये पोलीस अधीक्षक, दहशतवाद विरोधी 
पथक, औरंगाबाद या पदावर करण्यात आलेली बदलीने नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत आहे. 

३. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


४. उपरोक्त अधिका-यांच्या सध्याच्या पदस्थापनेबाबब अथवा नविन नियुक्तीच्या 
ठिकाणाबाबत मा.न्यायालयाचे किंवा न्यायाधिकरणाचे काही आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१ 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई 


महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव | 
अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, पोल-१(अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-९१) 


७ १५११ %१%%«*%*%* * * १ oo * * 


